प्रशासकीय मान्यता 

मूल, जिल्हा चंद्रपूर येथील न्यायाधीश 
निवासस्थानाकरिता संरक्षक भिंत, रस्ता व 
बोअरवेलच्या बांधकामाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीआरक्यू-१२२२/प्र.क्र.१२१/का-१३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ फेब्रुवारी, २०२३ 


पहा :- 
प्रबंधक (निरिक्षणे-२), उच्च न्यायाळय, अपिल शाखा, मुंबई यांचे क्र.बी(डब्ल्यू) 
६०६४/१९९३ (८)/१२२८/१९५८२, दिनाक २० जून, २०२२. 


प्रस्तावना :- 

मूल, जिल्हा चंद्रपूर येथील न्यायाधीश निवासस्थानाकरिता संरक्षक भिंत, रस्ता व 
बोअरवेलच्या बांधकामाबाबतचा प्रस्ताव मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी उपरोक्त 
संदर्भाधीन पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. सदरहू प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

मूल, जिल्हा चंद्रपूर येथील न्यायाधीश निवासस्थानाकरिता संरक्षक भिंत, रस्ता व 
बोअरवेल बांधण्याकरिता रु.१९,१९,१८२/- (रुपये एकोणीस लक्ष एकोणीस हजार एकडी 
ब्याऐंशी फक्त) इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास (खाली नमूद केलेल्या विगतवारीनुसार) 
या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | तपशील प्रशासकीय मान्यता रुपयात 

१. । संरक्षक भित, गेट आणि बोअरवेल ७,७२,८५५/- 
२. अंतर्गतरस्ते ७,०४,४१६/- 
३. | रस्ते परिक्षण १०,८३०/- 
४. | रॉयल्टी २३,०६७/- 
५. । आकस्मिक खर्च ६०,४४६/- 
६. । वस्तू नि सेवा कर (१८%) २,७२,०१०/- 

भाववाढ (५%) ७५,५५८/- 

एकूण १९,१९,१८२ 


२. हौ प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 
१) बांधकाम सुरु करण्यापूर्वी नमूना नकाझा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत 
नकाझास वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेवूनच सुरु करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरक्यू-१२२२/प्र.क्र.१२१/का-१३ 


२) सदरचे अंदाजपत्रक हे नमूना अंदाजपत्रक असल्याने या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता देत असताना मा.प्रमुख जिल्हा व सत्र 
न्यायाधीश, चंद्रपूर यांच्या सहमतीने तरतूदी अंतीम करण्यात याव्यात. 

३) सदर कामाची निविदा काढताना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता 

नमूद सर्व कामांसाठी एकत्र एकच निविदा काढण्यात यावी. 

४) काम सुरू करण्यापुर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता 
घेण्यात यावी. 

५) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३ / 
प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात 
आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

६) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्र. बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/ 
इमारती-२, दिनांक ७ जुले, २०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

७) अंदाजपत्रकीय कामात बदल करु नये. 

८) सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंता यांनी तोंडी दिलेल्या सूचनांच्या 

आधारावर कामाच्या व्याप्तीत बदल किंवा नवीन कामे समाविष्ट करु नयेत. 

९) नवीन कामांचा समावेश करावयाचा झाल्यास किंवा व्याप्तीत बदल करावयाचा 
झाल्यास याबाबत लेखी आदेशा प्राप्त करुन विहित मुदतीत व पध्दतीने सदर 
कामांना मंजूरी घेण्याची कार्यवाही करावी. अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांवर 
जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. 

qo) योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, सीव्हीसी 
तत्वे, वित्तीय मर्यादा, विहित निविदा कार्यपध्दती अनुसरण्यात यावी. 

११) सदर प्रशासकीय मान्यतेतील तांत्रिक बाबी निविदा विषयक क्षेत्रीय निर्णय 
किंवा अनियमितता यास मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही. अशा प्रकरणाची 
तपासणी त्या वेळेच्या प्रचलित शासन निर्णयानुसार करण्याची जबाबदारी 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाची असेल. 


३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च उपरोक्त कामासाठी "मागणी क्र. एच-७, ४२१६, 
गृहनिर्माणावरील भांडवली खर्च -०१ शासकीय निवासी इमारती- ७००, इतर गृहनिर्माण, 
(09) न्यायदान- केंद्रपुरस्कृत योजना, राज्यहिस्सा (०१) (०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम) 
(४२१६ ०२९१) व केंद्र हिस्सा (०३) (०४) मोठी बांधकामे- ५३ मोठी बांधकामे (कार्यक्रम) 
(४२१६ ०५२२)" या लेखाशिर्षाखाली मंजूर नियतव्ययातून खर्ची टाकण्यात यावा. मात्र, 
अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


४. हे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक :१३/२०२३/ 
इमा-२, दिनांक २५ जानेवारी, २०२३ व सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक, 
क्र.संकिर्ण-२०१९/ प्र.क्र.१०/ इमा-२, दिनांक २५ सप्टेंबर, २०१९ अन्वये मा. मुख्य 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, चंद्रपूर यांनी दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेनुसार तसेच, 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरकक्‍्यू-१२२२/प्र.क्र.१२१/का-१३ 


नियोजन विभाग, परिपत्रक, क्र.ससमा-२०१०/प्र.क्र.४८/भाग-१/का-१४६१, दिनांक ११ 


जून, २०१८ मध्ये नमूद केल्यानुसार विभागास असलेल्या अधिकारानुसार व वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२ दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ 
सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, 
उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील 
परिच्छेद क्र. १३४ अनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये संबंधित 
सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 


स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 


२०२३०२०८१७०२२६४०१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत 


करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by NITIN V JIWANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


NITIN V JIWANE © 
(नितिन वि. जिवने) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 


मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
प्रबंधक बी (डब्ल्यू) शाखा, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, 
मा.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, चंद्रपूर. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-एक/दोन, मुंबई व 
नागपूर, 
७) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, चंद्रपूर. 
८) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, चंद्रपूर 
९) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, चंद्रपूर. (मूळ अंदाजपत्रक व 
आराखडे यांच्यासह) 
१०) सहायक अभियंता श्रेणी-१,सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, चंद्रपूर 
११)जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर. 
१२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
) 
) 


93) वित्त विभाग/व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032, 
१४ नियोजन विभाग,१४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


.0/॥010010॥7 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरक्यू-१२२२/प्र.क्र.१२१/का-१३ 


१५) अपर आयुकत व सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, १८ वा 
मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२. 

१६) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१७) कक्ष अधिकारी, का. ११ व १२, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१८)निवड नस्ती/संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


